महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण समक्षीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या- 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०३ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जून, २०२३ 


वाचा:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय.क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ९.४.२०१८ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहे. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी 
घोषित करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याळा, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या 
कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब Helles विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या झासन निर्णयाद्वारे घेण्या आलेला 
आहे. 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१ मधील तरतुदीनुसार दिनांक 
39.4.2023 रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी 
सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन सक्षम worst दिळेलया पूर्व मान्यतेनुसार 
पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
१ २ ३ 
शं SLATS SA डोंबाळे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.सं., जि. 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.संस्था, | सातारा. 
जि. वाशिम 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०३ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 

१ २ ३ 

२ श्री. महादेव दत्तु वांडरे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि. व प्र.सं., जि. 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, | कोल्हापूर. 
ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 

3 श्री. गणेश सखाराम शिदे वरिष्ठ अधिव्याव्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, । जि.परभणी. 
जि. हिंगोली. 

४ श्रीमती मंजूषा गोविदराव औंढेकर वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., जि. 
वरिष्ठ अधि व्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, नांदेड 
जि. वर्धा 

५ | att. श्रीकिठान युवराज देशमुख वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व अंबाजोगाई जि.बीड. 
प्र.संस्था, जि. नांदेड 

६ श्री. गुलाबराव श्रीरंग राठोड वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.संस्था, | जि.गडचिरोली. 
जि. भंडारा 

9 श्री. अरुण चंदन सांगोळकर वरिष्ठ अधिव्याख्याता, रा.शे.सं.व. प्र.प.पुणे, 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता जि.शि. व प्र.संस्था, 
जि. वाशिम 

८ श्री.वेजयकुमार सोपानराव सायगुंडे, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, । अंबाजोगाई, जि. बीड 
जि. लातूर 

९ श्री. रमेश गोकूळ चौधरी, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र. संस्था, । जि.अहमदनगर. 
जि. नंदुरबार 

शि ० | att, अंकूश रस्तूम ससाणे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. जि.अकोला. 
संस्था, जि. हिंगोली. 

शि १ | डॉ. सुभाष हरीभाऊ महाजन वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. संस्था, | जि.ठाणे. 
पनवेल, जि. रायगड 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०३ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 

१ २ ३ 

१२ श्री. जयपाल प्रभाकरराव कांबळे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., मरुड, 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, | जि.लातूर. 
अंबाजोगाई , जि. बीड 

१३ श्री. धनंजय चापले वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व wear, | जि.गडचिरोली. 
जि. चंद्रपूर 

१४ | श्रीमती रत्नमाला पांडुरंग खडके वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, । जि.अकोला. 
जि. वर्धा 

१५ श्रीमती जयश्री केलास आठवले वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, | जि.वाशिम. 
जि. नांदेड 

१६ श्रीमती रंजना रामा लोहकरे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व ween, | जि.नाशिक. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 

१७ श्री. राजेंद्र वसंत कांबळे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, | जि.सिंधुदूर्ग. 
जि. कोल्हापूर 

१८ । डॉ. राधा शाम अतकरी वरिष्ठ अधिव्याख्याता, प्रादेशिक विद्या 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, | प्राधिकरण, नागपूर. 
जि. भंडारा 

१९ कु. मनिषा रामचंद्र भडंग, प्राध्यापक, | वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर | जि.चंद्रपूर. 
(प्रतिनियुक्ती) 

२० श्री. लक्ष्मण गंगाराम सुपे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.संस्था, | संगमनेर जि.अहमदनगर. 
जि. पुणे 

२१  । श्री. विजयकुमार आदिनाथ गदगडे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, | जि.सांगली. 
वेळापूर, जि.सोलापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०३ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 

१ २ ३ 

२२ श्री. डॉ VAST जगन्नाथ राऊत वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, | जि.गोंदिया. 
जि. यवतमाळ 

२३ श्री. राजेश काशिनाथ रुद्रकार वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र. संस्था, | जि.भंडारा. 
जि. गोंदिया 

२४ श्री. सुशिळ war शिवलकर वरिष्ठ | वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र. संस्था, जि. | जि.सिधुदूर्ग. 
रत्नागिरी 

२५ श्री. अरुण लक्ष्मण भांगरे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र.संस्था, | संगमनेर, जि.अहमदनगर. 
जि. जळगाव 

२६ श्री. भारती राजकुमार दत्तात्रय वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र.संस्था, । जि.जालना. 
अंबाजोगाई, जि. बीड 

२७ | sft. विजय बाजीराव भिसे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, | जि.सातारा. 
जि. कोल्हापूर 

२८ श्री. राजेंद्र रामचंद्र भोई वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, | जि.कोल्हापूर. 
जि. सांगली 

२९ | att. विनित तुकाराम ad वरिष्ठ अधिव्याख्याता, १ वर्ष मुदतवाढ 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि.व प्र. संस्था, 
जि. गडचिरोली 

३० | श्रीमती अनुपमा Wert तावज्लीकर,वरिष्ठ | वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
अधिव्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, जि. | जि.रत्नागिरी. 
सिंधुदुर्ग 

३१ श्री. इरफान अब्दुलअजीज इनामदार वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, | जि.रायगड. 
वेळापूर, जि. सोलापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०३ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
१ २ ३ 
३२ | श्री. भगवान निवृत्ती खारके वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 


वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, | जि.ठाणे. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 


३३ | श्रीमती हर्षलता वसंत बुराडे वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता,जि.शि. व प्र.संस्था, | जि.वर्धा. 
जि. नागपूर 

३४ | SINT केशव गुजर, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जि.शि.व प्र. सं., 
प्राध्यापक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, | जि.गोंदिया. 
नागपूर 


३ सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/ 
अकरा, दिनांक ३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्राकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना 
लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

४. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी 
व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२३१९४७४०७९२१ असा आहे. हा शासन 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIJAY NIVRUTTI ६ 


BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 


२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०३ /प्रशा-२ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
११. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१२.आयुक्‍्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१३. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 
१४. सहसचिव/उपसचिव (विद्यार्थी विकास/झाळा व्यवस्थापन/शिक्षक शिक्षकेत्तर/प्रशासन/क्रीडा) 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
१५. सर्व शिक्षण संचालक 
१६. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१७.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक /योजना) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक /माध्यमिक ) 
२२.संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२३.सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४.निवड नस्ती / प्रशा -२, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


